Reg.No.NPCITY / 236 / 2018-20 . 


KU 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ८ , अंक १५ ] 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४-२० , २०२२ / चैत्र २४-३० , 


शके १ ९ ४४ 


[ पृष्ठे १२ , किंमत : रुपये १०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


- 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


पृष्ठे 


नाही . 


१-३३ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ .- ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा 
नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


, 


, 


, 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . , केवळ अमरावती 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


१-१२ 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


, 


1 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २७३ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक अ.का. - प्र.अ. - भू.सं. - कावि - २६७-२०२२. 


, 


ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम 
११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना , क्र .१५ ९ , दिनांक १८-०३-२०२१ अन्वये प्रारंभिक 


( १ ) 


अ . - एक -१ ( १५०७ ) . 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १४-२० , २०२२ / चैत्र २४-३० , शके १ ९ ४४ 


अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे 


1 


आणि ज्याअर्थी , अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 


, 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींमध्ये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
बुडीत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला 
आहे ; 


> 


, 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , धारणी , ता . धारणी , जि . अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत 
आहे . 


F 


अनुसूची - एक 


- 


संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१-४७-२०२०-२०२१ , गाव झिल्पी , तालुका धारणी , जि . अमरावती . 


अनुक्रमांक 


भूमापन क्रमांक / 


संपादित क्षेत्र 


सर्व्हे क्रमांक 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१ 


३१ 


o 80 


२ 


५७ / अ 


० २० 


3 


५८ / अ 


० ९ ५ 


४ 


५८ / अ १ 


० ८० 


५ 


५८ / ब 


० ५८ 


६ 


५ ९ 


३६५ 


७ 


६० 


०७० 


८ 


६१ 


० १० 


९ 


६४ / अ 


१२६ 


१० 


६४ / ब 


२४४ 


११ 


६४ / क 


१२६ 


१२ 


६५ 


१२० 


१३ 


६६ / अ 


१४ ९ 


१४ 


६६ / ब 


१४८ 


१५ 


६६ / क 


१४८ 


१६ 


६६ / ड 


१४८ 


भूसंपादनाचे एकूण क्षेत्र . . 


१ ९ ४७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १४-२० , २०२२ / चैत्र २४-३० , शके १ ९ ४४ 


३ 


, 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: 


बोरबन लघु प्रकल्प 

. 
बोरबन लघु प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरिता . 
प्रकल्पामुळे आदिवासी व डोंगराळ भागातील शेतक - यांचे उत्पन्न वाढणार आहे . तसेच पिण्याच्या पाण्याची 
समस्या सुटणार आहे . त्यामुळे आदिवासी ग्रामस्तांचे जिवनमान उंचावून सामाजिक प्रगती साध्य होणार 


सामाजिक मिळणारे लाभ 


: 


आहे . 


अनुसूची - तीन 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसाहतीची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक 


अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सदर प्रकरणी घरे / कुटुंबे बाधित होत नाहीत , सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची ( पुनर्स्थापनेची ) आवश्यकता नाही . 


, 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २७४ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . . 

क्रमांक अ.का. - प्र.अ. - भू.सं. - कावि - २६८-२०२२ . - 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम 
११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना , क्र .१६० , दिनांक १८-०३-२०२१ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे : 


, 


5 


, 


आणि ज्याअर्थी , अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी , दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींमध्ये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
" बुडीत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला 
आहे ; 


>>> 


आणि 

म्हणून , त्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , धारणी , ता . धारणी , जि . अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत 
आहे . 


1 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १४-२० , २०२२ / चैत्र २४-३० , शके १ ९ ४४ 


अनुसूची - एक 


संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२-४७-२०२०-२०२१ , गाव साद्राबाडी , तालुका धारणी , जि . अमरावती . 


अनुक्रमांक 


भूमापन क्रमांक / 


संपादित क्षेत्र 


सर्व्हे क्रमांक 

( २ ) 


( १ ) 


( ३ ) 
हे . आर 


११ 


२०० 


१२ 


० १ ९ 


So w W० 


3 


१२ / अ 


० १ ९ 


४ 


१२ / ब 


० १ ९ 


५ 


१२ / क 


० २० 


६ 


१२ / ड 


० २० 


७ 


१२ / इ 


० १ ९ 


८ 


१३ 


१३३ 


भूसंपादनाचे एकूण क्षेत्र 


४४ ९ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: 


सामाजिक मिळणारे लाभ 


: 


बोरबन लघु प्रकल्प , 

. 
बोरबन लघु प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरिता . 
प्रकल्पामुळे आदिवासी व डोंगराळ भागातील शेतक - यांचे उत्पन्न वाढणार आहे . तसेच पिण्याच्या पाण्याची 
समस्या सुटणार आहे . त्यामुळे आदिवासी ग्रामस्तांचे जिवनमान उंचावून सामाजिक प्रगती साध्य होणार 
आहे . 

अनुसूची - तीन 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसाहतीची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक 


अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सदर प्रकरणी घरे / कुटूंबे बाधित होत नाहीत , सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची ( पुनर्स्थापनेची ) आवश्यकता नाही . 


, 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २७५ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक - अका - प्र.अ. - भूसंपादन - कावि -२६ ९ - २०२२. 

ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) यांच्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व वन विभाग , 
क्र . संकीर्ण / ११ / २०१४ / प्र.क्र . ७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १४-२० , २०२२ / चैत्र २४-३० , शके १ ९ ४४ 


s 


, 


याद्वारे , असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमिन " असा करण्यात आला आहे . ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे . ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते . 
ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीनमध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) ; 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ) ; 

त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका - यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , धारणी , ता . धारणी , जि . अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत 
आहे . 

अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


, 


" 


1 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०५-४७-२०२०-२०२१ , गाव गिरगुटी , ता . चिखलदरा , जि . अमरावती . 
अनुक्रमांक भूमापन क्र . किंवा गट क्र . संपादित क्षेत्र 

( सं.मो.प्रमाणे चालता क्र . ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
हे . 


आर 


१ 


७ 


१६७ 


२ 


९ 


०३१ 


३ 


१० 


०२५ 


४ 


११ 


१४६ 


भूसंपादनाचे एकूण क्षेत्र . 


३६ ९ 


अ . - एक -२ ( १५०७ ) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १४-२० , २०२२ / चैत्र २४-३० , 


शके १ ९ ४४ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
पाझर तलाव गिरगुटी -२ प्रकल्प . 


प्रकल्पाचे नाव : 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : 


पाझर तलाव गिरगुटी -२ प्रकल्पाच्या कामाकरीता . 


समाजाला मिळणारे लाभ 


प्रकल्पामुळे आदिवासी व डोंगराळ भागातील शेतक - यांचे कृषी व ईतर उत्पन्न वाढणार आहे . तसेच 
पिण्याच्या पाण्याची समस्या सुटणार आहे . यामुळे आदिवासी ग्रामस्तांचे जीवनमान उंचावून प्रगती साध्य 
होणार आहे . 

अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


सदर प्रकरणी विस्थापन होत नाही . सबब माहिती –निरंक 


अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : -महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग ४ - अ महसूल व वन विभाग , मुंबई , दिनांक १३ मार्च २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सूट 

देण्यात आली आहे . 
अनुसूची - पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - याचे पदनाम 


- 


प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


- निरंक 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : 


- निरंक - 


टीप : -उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , धारणी यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


अमरावती : 
दिनांक १४ मार्च २०२२ . 


पवनीत कौर , 
जिल्हाधिकारी , अमरावती . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २७६ . 
भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक - राजस्व - ३ - भू.सं. - २ - कावि - ३१५-२०२२. 


5 


1 


ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय 
अधिसूचना महसूल व वन विभाग , क्र . संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना 
असा करण्यात आला आहे . ) याद्वारे , असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमिन ” असा करण्यात आला आहे . ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे . ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे 


66 


“ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १४-२० , २०२२ / चैत्र २४-३० , शके १ ९ ४४ 


७ 


1 


1 


, 


, 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - नियम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीनमध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) ; 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ) ; 

त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , पुसद यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 


1 


, 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२-४७-२०२१-२०२२ , गाव ईसापुर , ता . दिग्रस , जि . यवतमाळ 
अनुक्रमांक भूमापन क्र . किंवा 

अंदाजित क्षेत्र 
गट क्रमांक 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


६२ 


० ५५ 
०५६ 


२ 
3 


६१ 
६० 


००६ 


४ 


६७ 


०४५ 


०६१ 


५ 
६ 


७१ पै . 
७० पै . 


०२१ 


७ 


७० पै . 


०१७ 


८ 


००२ 


९ 


६ ९ पै . 
६ ९ पै . 
८३ पै . 


० १० 


१० 


० २७ 


११ 


८३ पै . 


० १८ 


१२ 


८२ 


०४३ 
००३ 


93 


८१ 


भूसंपादनाचे एकूण क्षेत्र 


३६४ 


. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १४-२० , २०२२ / चैत्र २४-३० , शके १ ९ ४४ 


प्रकल्पाचे नाव : 


, 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
दिग्रस , पुसद रा.मा.क्र . २५७ व दिग्रस , आर्णी रा.मा.क्र . २७३ जोडणारा दिग्रस वळण रस्ता बांधकाम . 
दिग्रस वळण रस्ता बांधकाम सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ . 
पायाभूत सोई - दळणवळण मार्गाची - निर्मीती होऊन वस्तु - व्यक्तीची वेगवान वाहतूक शक्य होऊन आर्थिक 
विकासाला चालना मिळेल . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : 


समाजाला मिळणारे लाभ : 


अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


विस्थापन करण्याची आवश्यकता नाही . 


अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक / संकीर्ण - ०१-२०१५ - प्र.क्र . - ३ / अ -२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे 
कलम १० ( क ) नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे . 


- 


अनुसूची पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - याचे पदनाम : सदर प्रकल्पात पुनर्वसनाची आवश्यकता नसल्याने प्रशासक 

नेमलेला नसून प्रशासकाची आवश्यकता नाही . . 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

- निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : - निरंक 


टीप : -उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , पुसद , जि . यवतमाळ यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 
येईल . 


यवतमाळ : 


अमोल येडगे , 


दिनांक २४ मार्च २०२२ . 


जिल्हाधिकारी , यवतमाळ 


1 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २७७ . 

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , यांजकडून 
भूमि भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम १ ९ ( १ ) अन्वये . 

क्रमांक उविअ - अका - भू.सं. - कावि - १८३-२०२२. 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या वाशिम जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक १ ९ ६६ , दिनांक ०६ जुलै २०१७ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना 
काढलेली आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार 
विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १४-२० , २०२२ / चैत्र २४-३० , शके १ ९ ४४ 


९ 


आणि ज्याअर्थी , वाशिम जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीअन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे जात असून पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 


CG 


> 


आणि म्हणून , 


, 


, त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी सखाराम प्रकाश मुळे , उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मंगरुळपीर यांना पदनिर्देशित करीत 
आहे . 


अनुसूची - एक 


संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १५-४७-२०१६-२०१७ , गाव मानोली , तालुका मंगरूळपीर , जि . वाशिम . 


अ.क्र . 


सर्व्हे नंबर 


अंदाजे क्षेत्र 


गट नंबर 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 
हे . आर 


१ 


१३/१ 


० ५८ 


२ 


१४/१ 


० ४० 


3 


१४/१ 


०४० 


४ 


१४ / १ अ 


०६४ 


५ 


१४ / १ अ 


१४० 


६ 


१४/४ 


०२० 


७ 


१४/३ 


०६१ 


एकूण . 


४२३ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


अरक चिंचाळा , बृ.ल.पा. योजना . 
मौजे मानोली , ता . मंगरुळपीर , येथील अरक चिंचाळा , बृ.ल.पा. योजनेच्या बुडीत क्षेत्राकरीता . . 


प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील : 


, 


सामाजिक फायदे 


अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तिचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे 


विस्थापनाची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक 


अ . - एक -३ ( १५०७ ) . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १४-२० , २०२२ / चैत्र २४-३० , शके १ ९ ४४ 


अनुसूची - चार 
सामाजिक परिणामाचे निर्धारणाचा गोषवारा 
( सामाजिक परिणामाचे निर्धारण करणा - या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक १३ मार्च , २०१५ नुसार 
उक्त अधिनियमांचे प्रकरण दोन व प्रकरण तीन मधील 
तरतुदी लागू करण्यापासून सूट प्राप्त . 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती 
( १ ) ज्या अधिका - याची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली 

आवश्यकता नाही , सबब माहिती निरंक . 
आहे त्याचे पदनाम 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

- निरंक - 
( क ) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनुसार झाली आहे 

- निरंक 
त्याचा तपशील 


टीप : -उक्त जमिनीचे / जमिनीच्या योजनेचे ( Plan चे ) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मंगरूळपीर यांच्या कार्यालयात निरीक्षण 
करता येईल . 


' 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २७८ . 
भूमि भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक उविअ - अका - भू.सं. - कावि - १८१-२०२२ . – 


- 


, 


सूचित करण्यात येते की , कार्यकारी अभियंता , ल.पा. विभाग , वाशिम ( बांधकाम ) विभागामार्फत वारा ( जहां ) बृ.ल.पा. योजना भूसंपादन प्रकरण 
क्रमांक ९ - ४७-२०१८-२०१९ , मौजे चुकांबा , ता . मंगरुळपीर , जि . वाशिम येथील कालवा वितरिका व त्यावरील वितरिका करीता खाजगी शेतजमीन 
सरळ खरेदीद्वारे खालीलप्रमाणे संपादित करण्याचे प्रस्तावित आहे . 


अनुसूची 


अ.क्र . 


प्रकल्पाचे नाव 


गट क्र . 


मौजा 
( ३ ) 


संपादनाचे प्रयोजन 

( ४ ) 


संपादन क्षेत्र 

( ६ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ५ ) 


to 


आर 


१ 


वारा ( जहां ) 


चुकांबा 


४० पै . 


०१३ 


बृ.ल.पा. योजना 


कालवा वितरिका व 
त्यावरील वितरिका 
करीता 


२ 


० ४८ 


३ 


००० 


oc w 


४ 


४१ पै . 
४४ पै . 
४४ पै . 
४५ पै . 
४५ पै . 


०१२ 


००० 


६ 


० १३ 


७ 


३४ पै . 


०३५ 


८ 


३२ पै . 


०१८ 


P 


३२ पै . 


०१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १४-२० , २०२२ / चैत्र २४-३० , शके १ ९ ४४ 


११ 


अनुसूची . - चालू 

( ४ ) 


( 
१ 
) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


हे . आर 


१० 


० १२ 


२८ पै . 
२५ पै . 


११ 


००४ 


१२ 


२५ पै . 


०१६ 


१३ 


२५ पै . 


००३ 


१४ 


०२१ 


१५ 


२५ पै . 
२५ पै . 
२० पै . 


० २० 


१६ 


०११ 


१७ 


१ ९ 


०१० 


१८ 


३ पै . 


०२५ 


१ ९ 


०२० 


३ पै . 
५ पै . 


२० 


००७ 


२१ 


४ पै . 


०२६ 


२२ 


०२३ 


१३३ पै . 
१३४ पै . 


२३ 


०१४ 


२४ 


१ पै . 


०२० 


२५ 


००१ 


२६ 


११४ पै . 
११४ पै . 
११३ पै . 


० १८ 


२७ 


०१० 


२८ 


१२० 


००१ 


२ ९ 


४३ पै . 


००० 


३० 


४३ पै . 


००६ 


३१ 


० २१ 


४३ पै . 
४३ पै . 


३२ 


०१६ 


३३ 


० २० 


४३ पै . 


० ०५ 


३४ 


५१ 


० २७ 


३५ 


५० पै . 


० २८ 


३६ 


०२४ 


५२ पै . 


००१ 


३७ 


०३२ 


६३ पै . 
६३ पै . 


३८ 


०१५ 


३ ९ 


७३ पै . 


० १५ 


४० 


७४ पै . 


० २१ 


४१ 


००७ 


७४ पै . 
१३५ पै . 


४२ 


०२६ 


४३ 


१३५ पै . 


O 


9 


४४ 


९ ८ पै . 


० ४० 


४५ 


९९ 


००० 


एकूण 


७२० 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १४-२० , २०२२ / चैत्र २४-३० , शके १ ९ ४४ 


वरील खाजगी शेतजमीन सरळ खरेदीद्वारे घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी , वाशिम यांचे अध्यक्षतेखाली आयोजित बैठकीमध्ये मंजुरी प्राप्त करुन घेऊन 
उक्त जमिनी सरळ खरेदीची कार्यवाही प्रस्तावित आहे . 


सदर जमिनीबाबत अधिकार , दावे , आक्षेप , कर्ज व कायदेशिर वादविवाद असल्यास त्याबाबत लेखी निवेदन संबंधित दस्ताऐवजांच्या पुराव्यासह 
कार्यकारी अभियंता , ल.पा. विभाग , वाशिम ( बांधकाम ) किंवा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मंगरुळपीर यांचे कार्यालयास सदर 
जाहीर सूचना प्रसिद्ध केल्यापासून १५ दिवसाचे आत सादर करावे . 


तसेच विहीत मुदतीत लेखी हरकती / निवेदन प्राप्त न झाल्यास वरील मालमत्ते संबंधात कोणतेही वाद नाही असे समजण्यात येऊन तद्नंतर 

। 
याबाबतची कोणतीही तक्रार , दावे स्वीकारले जाणार नाहीत अथवा ऐकल्या जाणार नाहीत आणि प्रस्तावित पद्धतीने वरील खाजगी शेतजमिन सरळ 
खरेदीद्वारे खरेदी करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी . 


1 


, 


मंगरुळपीर : 
दिनांक २३ मार्च २०२२ . 


एस . पी . मुळे , 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , मंगरुळपीर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTEDAT GOVERNMENT PRESS AND BOOKDEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHEDAT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


